fe चिल्ड्रन एड सोसायटी, मुंबई आणि 
महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण 
संघटना, पुणे या कार्यालयाच्या अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०८/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ४ जुले, २०२३ 


वाचा:- 
आयुकत, महिला व बाल विकास यांचे दि.०७.०२.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

दि चिल्ड्रन एड सोसायटी, मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे या 
कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके व वेतनेत्तर बाबी वरील देयके अदा करण्यासाठी 
२२३५-३०४१ या लेखाशीर्षांखालील (३६-सहाय्यक अनुदान वेतन) आणि (३१-सहाय्यक अनुदान, वेतनेत्तर) 
या उद्दिष्टशीर्षांतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी 
यांचे माहे ऑक्टोबर, २०२२ ते जानेवारी, २०२३ या कालावधीतील नियमीत वेतन तसेच, माहे जुले, २०२१ 
ते माहे फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीतील ३ % प्रमाणे महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि जुले, २०२२ ते 
डिसेंबर, २०२२ या कालावधीतील ४ % प्रमाणे महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा करण्यासाठी तसेच, 
महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे या कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे 
माहे, जानेवारी, २०२३ या महिन्याचे नियमीत वेतन आणि सदर संघटनेच्या पुणे येथील कार्यालयाच्या 
वेतनेत्तर बाबी वरील देयके अदा करण्यासाठी रु.४०७.४७/- (रुपये चार कोटी चौऱर्‍्याहत्तर लाख vps 
हजार wad) इतका निधी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार वितरित व खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पित प्रस्तावित 
क्र. निधी वितरण 
| 2234-3084 १४२०.०७ ३८५.३८ 


(०२) स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 

(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवायी 

३६-सहायक अनुदान(वेतन) 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०८/का-०८ 


२२३६५६-३०४१ 

(०२) स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 

(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) 

३१-सहायक अनुदान(वेतनेत्तर) 


११८३ .७७४ 


एकूण 


२६०३.८१ 


४०७.४७ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७७/ व्यय-६, दिनांक १९.०६.२०२३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७०३१५५०३०४९३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


NILESH 


JANARDAN 


PATIL 


( डॉ. निलेश ज. पाटील) 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08 
5ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B7D8429F943427129A6A081 
EE223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F2 
2A7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2023.07.05 09:55:09 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 


. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. 
१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 


११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 


१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 
१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे, 


१५.मुख्य अधिकारी, दि चिल्ड्रन्स US सोसायटी, मांटुगा, मुंबई, 
१६.कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, पुणे, 
१७.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०८/का-०८ 


१८.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित, 

१९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

२०.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.निवड नस्ती, का-०८. 


